सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान 
संतोष मधुकर पगारे, जि. नाशिक. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१९/ प्र. क्र. ३२७/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २१ .०९.२०१९. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम १०९९/१६६१/प्र.क्र.१२६/९९/२८, 
दिनांक ०४.१०.२०००. 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६,/२४३०), 
दि. ३०/०८/२०१९ 
शासन निर्णय 


संदर्भाधीन दिनांक ०४.१०.२००० च्या शासन निर्णयानुसार waaay मधील नियंत्रण 
रेषेजवळील क्षेत्रात तसेच देशांतर्गत भागात निर्माण झालेल्या युध्दजन्य तणावाच्या 
परिस्थितीत/चकमकीत/अंतर्गत सुरक्षा मोहिमे अंतर्गत धारातीर्थी पडलेल्या, सैन्यदलातील, महाराष्ट्र 
राज्याचे अधिवासी असलेल्या सैनिकांच्या विधवांना/अवलंबितांना प्रत्येकी रु.५.०० लक्ष याप्रमाणे एकवेळची 
आर्थिक मदत देण्यात यावी तर अपंगत्व प्राप्त जवानांना त्यांच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार रु.१.०० लक्ष व 
रु.३.०० लक्ष इतकी आर्थिक मदत अनुज्ञेय आहे. 

त्यानुसार सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त महाराष्ट्र राज्यातील 
जवानांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अपंगत्व प्राप्त जवान (रुपये १.०० लक्ष व रु.३.०० लक्ष प्रमाणे एक वेळेची आर्थिक मदत) 


नाव व पत्ता रक्‍कम रुपये 
ठिकाण 
नं. ०६५२५११२९ शिपाई | २४ जुले, २०१५ कवारत्ती लक्षद्वीप 
(HS), संतोष मधुकर | हॅलीपॅड ग्राउंड पोस्ट येथे अंतर्गत सुरक्षा 
पगारे, (गार्ड) ड्युटी करतेवेळी पाय घसरून 


मु.बळेहेगाव पो.मातुलठान, | पडल्यामुळे रायफलचे बॅरल 
ता. येवला जि. नाशिक । कानाखाली गळ्यामध्ये घुसून जखमी 
झाल्याने ७२% अपंगत्व आले. 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१९/ प्र. क्र. ३२७/२८ 


२. अपंगत्व प्राप्त जवानांना रु. ३,००,०००/- (रुपये तीन लक्ष फक्त) इतकी अर्थिक मदत प्रदान 
करण्यात येत असून रु. ३,००,०००/- (रुपये तीन लक्ष फक्त) रक्‍्कमेपैकी ४०% म्हणजे रु. १,२०,०००/- (रुपये 
एक लक्ष वीस हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ६० % रक्‍कम म्हणजे रु. १,८०,०००/- (रुपये 
एक लक्ष ऐंशी हजार फक्त) मुख्यमंत्री सहायता ( कारगिल ) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत 
जुले, २०१९ पर्यंत गुंतविण्यात आलेल्या रु. ४३.४२/- कोटी रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 
३. वरील परिच्छेद क्र. २मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍कमेपोटी होणारा खर्च 
रुपये . १,२०,०००/- (रुपये एक लक्ष वीस हजार फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष " २२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली 
निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या 
विधवांना/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५२६०८) yo - इतर खर्च " या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर रक्‍कम रु. १,२८,८०,०००/- ( रुपये एक 
कोटी अठ्ठावीस लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, नाशिक 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करण्यात यावा. 
ष्‌. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
दिनांक ४.१०.२००० मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२३१५३८३६६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Suresh Mahadeo ॥-५५५४४५५५५॥॥१"”” 
Khade rips ce रण 


Date: 2019.09.23 15:39:58 +05'30 


(सु.म.खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, नाशिक, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, नाशिक, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 
१०. नं. ०६५२५११२९ शिपाई (जी.डी), संतोष मधुकर पगारे,मु.बळेहेगाव पो.मातुलठान, ता. 
येवला जि. नाशिक 
११. निवड नस्ती (२ प्रती). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


